एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत 
किशोरवयीन मुलींकरीता योजना (सबला) 

ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता निधी 
वितरित व खर्च करण्यास मान्यता 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- एबावि-२०२३/प्र.क्र.9२/का-५ 


नविन प्रशासन भवन,तिसरा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०२३. 
संदर्भ: - महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एबावि -२०२३/प्र.क्र.9२/का-५ दि.५.७.२०२३ 


प्रस्तावना -: 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली 
“किशोरवयीन मुलींकरीता योजना (सबल) " या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना पुरविण्यात आलेल्या 
पोषण आहाराची देयके अदा करण्याकरीता केंद्र व राज्य हिस्सा ५०: ५० प्रमाणात वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली 
“किशोरवयीन मुलींकरीता योजना (सबला)" या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिऱ्यासाठी 
खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (9) मधील लेखाशिर्ष/उद्दिष्टांकरीता रकाना क्र. (४) प्रमाणे एकूण 
रु.८.८८ कोटी (अक्षरी रु.आठ कोटी अटठ्ठ्याऐंशी Gre wad) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या 


शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


( रुपये कोटीत) 
प्रधान/लेखाशिर्ष/संगणक सांकेतांक/उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित वितरीत या आदेशान्वये 
तरतूद केलेला निधी | वितरीत करण्यात 
सन २०२३-२४ येत असलेला निधी 
(:-._.._:_.--_ oe lu २ 3 8 
२२३६,पोषण आहार 
०२,पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 
१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 
(०७ किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण, 
(०७) (१३) किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणाकरिता राजीव 
गांधी योजना(सबल)) (केंद्र हिस्सा ५०%) (कार्यक्रम) 
(२२३६ १८०२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनतर) १७.७८१० | २.८३८० ४.४४ 
(०७)(१४) किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणाकरिता राजीव 
गांधी योजना (सबल) (राज्य हिस्सा ५०%) (कार्यक्रम) 
(२२३६ १८११) 
३१, सहायक अनुदाने(वेतनतर) १७.७८१० | २.८३८० ४.४४ 
एकूण ३५.५६२० | ५.६७६० ८.८८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.9२/का.५ 


२. केंद्र शासनाकडून मंजूर APIP प्रमाणे केंद्र हिऱड्याचा निधी पुर्णपणे प्राप्त करुन घेण्याबाबत आयुक्त, 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी पाठपुरावा करावा. 
३. सदर शासन Pole नियोजन विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.२०७/१४७२, दि.११.०८.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५३/व्यय-६, दि.३०.०८.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८३११७०९१५३८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
V | [ A S R A M D A S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN 
AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cb156fb4082173961 28e8dcaeed3f6fa70d9fd209eb9e 
fc83bdd68b308614534, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


THAKUR Sacer 
(वि.रा.ठाकूर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

३. मा.मंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

५. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

६. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 

७. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का. १४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32. 


२ पैकी २ 


